प्रशासकीय मान्यता- 
परभणी, जिल्हा परभणी येथे नवीन जिल्हा 
न्यायालयीन इमारत बांधण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग, 
शासन निर्णय क्र.सीसीबी-१११९/प्र.क्र.३५/का-१३, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय , मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- २ डिसेंबर, २०२१. 


पहा :- १) मा.प्रबंधक (निरिक्षणे-२),मा.उच्च न्यायालय, अपिल शाखा, मुंबई यांचे 
क्र. बी (डब्ल्यु ६०२९/१९८०(३०)/४९४/६४४६, दिनांक १ फेब्रुवारी, २०१९ चे पत्र. 
२) जिल्हा व सत्र न्यायालय, परभणी यांचे जा.क्र.एडीएम/ईएसटी/२३१४/२०१८, 
दिनांक ४ मे, २०१८ चे पत्र. 
प्रस्तावना:- 


उपरोक्त संदर्भाधिन क्र.१ च्या पत्रान्वये, परभणी, जिल्हा परभणी येथे नवीन जिल्हा 
न्यायालयीन इमारत बांधण्याबाबतचा प्रस्ताव मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्याकडून शासनास 


सादर करण्यात आला होता. सदरहू प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

परभणी, जिल्हा परभणी येथे नवीन जिल्हा न्यायालयीन इमारतीचे बांधकाम 
करण्याकरिता रु. ६८,७९,०८,०००/- (रुपये अडूसष्ट कोटी एकोणऐंशी लक्ष आठ हजार फक्त) 
इतक्या अंदाजित खर्चाच्या कामास (खाली नमूद केलेल्या विगतवारीनुसार) या शासन 
निर्णयाद्वारे प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


प्रशासकीय मान्यतेची 
रक्‍कम रुपयात 


आवर्यक बाबी 


ere वॉटर हवस्टान 
अपंगांकरीता सरकता जिना (Ramp 
फर्निचर ६,२१,२५,०००/- 


पाणी पुरवठा मल:निस्सारण 
५%) 

३ | विद्युतीकरण 

अंतर्गत विद्युतीकरण (बांधकाम खर्चाच्या 4%) 


बाहय विद्युतीकरण (बांधकाम खर्चाच्या ६%) २,४६,२६,१७२/- 
sia यंत्रणा 
शि एकूण (अ) ५४,१४,३०,९९२/- 


ह र 


बांधकाम खर्चाच्या २,०५,२१,८१०/- 


२,०५,२१,८१०/- 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीबी-१११९/प्र.क्र.३५/का-१३, 


| बसंकिणवाबी «SY 
(१) कंपाऊंड वाल व गेट ४४,९३,३०४/- 


(४) वाहतूक व्यवस्था १५,००,०००/- 
(4) जमीन सपाटीकरण ५,००,०००/- 


पक १०९९३३० 


(क) 


क) | वैकल्पिक बाबी 
(१) रेनवाटा हार्वेस्टींगकरीता भूअंतर्गत वाटर टक २५,००,०००/- 


) 
is २०५०००००- 
a 419,98, 28, 286 /- 
(S) | इतर तरतूदी 
६७७७८ 

ie WORT 
भाववाढ (प्रकल्प खर्चाच्या 4%) २,८६,९६,२१५/- 

El ११.३९,८४१७८/- 
= ६८,७९,०८,८७४/- 
पि 


म्हणजेच एकूण रुपये ६८,७९,०८,०००/- 


२. हौ प्रशासकीय मान्यता खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 
१) काम सुरु करण्यापुर्वी नमुना नकाझा, मांडणी नकाझा तसेच विस्तृत नकाशास 
वास्तुविशारदांकडून मंजूरी घेऊनच सुरु करावे. 


२) सदरचे अंदाजपत्रक हे ढोबळ नमुना अंदाजपत्रक असल्याने, या कामांच्या सविस्तर 
अंदाजपत्रकांना तांत्रिकदृष्ट्या मान्यता देत असताना मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र 
न्यायाधीश, परभणी यांच्या सहमतीने तरतूदी अंतीम करण्यात याव्यात. 


३ नियोजित जागा उपभोक्ता विभागाच्या ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त करुन 
सदर कामाच्या निविदा सूचना प्रसिध्द करण्यात याव्यात. 


४) सदर कामाची निविदा काढतांना प्रत्येक कामाची स्वतंत्रपणे निविदा न काढता नमूद 
सर्व कामांसाठी एकत्र एकच निविदा काढण्यात यावी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीबी-१११९/प्र.क्र.३५/का-१३, 


५) काम सुरू करण्यापुर्वी सर्व संबंधित स्थानिक संस्था/प्राधिकरणे यांची मान्यता 
घेण्यात यावी. 


६ प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, झासन निर्णय क्र. इएनव्ही-२०१३/ 
प्र.क्र.१७/तां.क.१, दिनांक १० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या 
मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


७ सावर्जनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय क्र.बीडीजी २०१७/प्र.क्र.६०/ 
इमारती-२, दिनांक ७ जुले, २०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 


८) सदर कामाकरिता सुधारित प्रशासकीय मान्यतेची आवश्‍यकता लागणार नाही, 
यादृष्टीने विशेष दक्षता घेण्यात यावी. 


९) अंदाजपत्रकीय कामात बदल होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. 


१०) सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अभियंत्यांनी तोंडी दिलेल्या सूचनांच्या 
आधारावर कामाच्या व्याप्तीत बदल किंवा नवीन कामे समाविष्ट करु नये. 


११) नवीन कामांचा समावेश करावयाचा झाल्यास किंवा व्याप्तीत बदल करावयाचा 
झाल्यास, याबाबत Set आदेशा प्राप्त करुन विहित मुदतीत व पद्धतीने सदर 
कामांना मंजूरी घकण्याची कार्यवाही करावी. अन्यथा संबंधित अधिकाऱ्यावर 
जबाबदारी निश्चित करण्यात येईल. 


3 या प्रित्यर्थ होणारा खर्च “मागणी क्र.एच-८, ४०५९ सार्वजनिक बांधकामावरील 
भांडवली खर्च-०१, कार्यालयीन इमारती-०५१, बांधकाम-पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना, (०३) 
न्यायदान (केंद्रपुरस्कृत योजना-राज्य हिस्सा), (०३) (०१) मोठी बांधकामे (कार्यक्रम), ५३- मोठी 
बांधकामे (४०५९ ०६७२) व (२१) न्यायदान (केंद्रपुरस्कृत योजना- केंद्र हिस्सा), (२१) (०१) मोठी 
बांधकामे(कार्यक्रम),५३-मोठी बांधकामे (४०५९ १२२२)” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 
मात्र, अर्थसंकल्पात तरतूद केल्याशिवाय कामास सुरुवात करण्यात येऊ नये. 


४. हे आदेशा सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक : ४९५/१९/ 
इमा-२, दिनांक १३ डिसंबर, २०१९ नियोजन विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक : १५१/१४४३, 
दिनांक १७ जुले, २०२१ आणि मा.मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाळील सचिव समितीच्या दिनांक 
२० सप्टेंबर, २०२१ रोजी झालेल्या बैठकीत समितीने दिलेल्या मान्यतेनुसार व वित्त विभाग, शासन 
निर्णय, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/का-१३, विनियम,भाग-२, दिनांक १७.०४.२०१५ सोबतच्या 
परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग पहिला, उपविभाग-पाच, अनुक्रमांक- 
१, महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील परिच्छेद क्र. १३४ अनुसार प्रशासकीय 
विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये संबंधित सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात 
येत आहेत. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीबी-१११९/प्र.क्र.३५/का-१३, 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११२०२१५३२०१७५१२ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by NITIN V JIWANE 
DN: 


IMENT OF MAHARASH’ 
oO ‘ode=400032, st=Mal 
2 
4el 
ser 


BA8413A\ 03, cn: 


(नितिन fa. जिवने) 
विधि सल्लागार-नि-सह सचिव, 
महाराष्ट्र शासन. 


ou=LAW AND JUDICIARY 


प्रति, 

१. मा. सभापती, विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 

२. मा.अध्यक्ष, विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 

३. मा. विरोधी पक्ष नेता, विधान परिषद/ विधानसभा ,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 

४. मा.महाप्रबंधक, मा.उच्च न्यायालय , मुंबई, 

५. मा.प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश, परभणी. 

६. मा.प्रबंधक (निरीक्षणे-२) अपिल शाखा, मा.उच्च न्यायालय, मुंबई, 

७. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-दोन, नागपूर, 

८. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, ओरंगाबाद. 

९. अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नांदेड. 

१०.कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, परभणी 
(मूळ अंदाजपत्रक व आराखडे यांच्यासह) 

११.जिल्हा कोषागार अधिकारी, परभणी. 

१२.सार्वजनिक बांधकाम विभाग (ईमा-२), मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 

१३.वित्त विभाग/व्यय-५, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

१४.नियोजन विभाग,१४४३, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

१५.अपर आयुक्‍त व सदस्य सचिव, उर्वरित महाराष्ट्र वैधानिक विकास मंडळ, १८ वा मजला, 
नवीन प्रशासकीय भवन, मंत्रालयासमोर, मुंबई-४०० ०३२. 

१६.महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

१७.कक्ष अधिकारी, का.७, ११ व १२, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

१८. निवड नस्ती/संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


